शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (ge) साठी 
लेखनसामग्री व आवश्‍यक कार्यालयीन साहित्य 
पुरवठा करण्यासाठी मे.देविशा एण्टरप्रायजेस, 
फोर्ट, मुंबई या पुरवठादाराची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :खरेदी-२०२२/प्र.क्र.१४/नोंदणी शाखा, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २२ नोव्हेंबर, २०२३ 


शासन आदेशा -: 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (खुद्द) साठी लागणारी लेखनसामग्री व आवश्यक कार्यालयीन साहित्य पुरवठा 
करण्यासाठी पुरवठादारासोबत एक वर्षाचा दरकरार करण्याकरीता दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२३ रोजीच्या सूचनेद्वारे 
शासनाच्या संकेतस्थळावरून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. प्राप्त झालेल्या निविदांपैकी मे. देविश 
एण्टरप्रायजेस, फोर्ट, मुंबई या संस्थेने सादर केलेली निविदा तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असून, इतर निविदाधारकांपेक्षा 
कमी किंमतीची आहे. त्यामुळे दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २०२३ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२४ पर्यंतच्या एका वर्षाच्या 
कालावधीकरिता मे. देवि एण्टरप्रायजेस, फोर्ट, मुंबई यांची निविदा मंजूर करुन, त्यांच्यासोबत खाळीळल अटीं व 
शर्तीच्या अधिन राहून सेवाकरार करण्यासाठी एकमताने निवड करण्यात आली आहे.शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
(खुद्द) साठी उच्च प्रतीची लेखनसामग्री पुरविण्याचा कालावधी दिनांक १.११.२०२३ ते दिनांक ३१.१०.२०२४ इतका 
राहील. 


|. विभागामार्फत वेळोवेळी नोंदविलेल्या मागणीनुसार व निविदेमध्ये नमूद केलेल्या कंपनीचे अथवा त्यापेक्षा 
चांगल्या दर्जाचे साहित्य व लेखनसामुग्रीचा पुरवठा दरकरारात नमूद केलेल्या दराने तातडीने पुरवणे 
बंधनकारक असेल. 

॥. विभागाने आवश्‍यकतेनुसार लेखनसामग्रीची मागणी केल्यावर मागणी केलेली लेखनसामम्री निश्चित 
केलेल्या दराने व दर्जानुसार पुरवठा करणे पुरवठादारास बंधनकारक राहील. पुरविण्यात आलेल्या 
लेखनसामय्रीच्या दर्जात अथवा किंमतीत कोणताही बदल केल्यास, सदर वस्तू नाकारणे तसेच 
करारनाम्याचे पालन समाधानकारक न झाल्यास करारनामा संपुष्टात आणणे, याबाबत विभाग जो निर्णय 
घेईल तो पुरवठादारास मान्य राहील. 


॥॥. यादीमध्ये नमूद केलेल्या वस्तूंव्यतिरिक्‍त इतर वस्तूंची विभागास तातडीने आवश्यकता असल्यास, सदर 
वस्तूंची मागणी नोंदविल्यानंतर, ती तातडीने पुरवणे बंधनकारक असेल. तसेच sen वस्तू 
बाजारभावाच्या किंमतीपेक्षा (एम.आर.पी.) ५ टक्के कमी दराने पुरवठा करणे पुरवठादारास बंधनकारक 
राहील. 

IV. पुरवठादारांने नमूद केलेल्या वस्तूंचे दर हे जीएसटी व्यतिरिक्त असल्यामुळे संबंधित वस्तूंना अनुज्ञेय 
असलेला जीएसटी दर अतिरिक्‍त अदा करण्यात येईल. 


शासन आदेश क्रमांकः खरेदी-२०२२/प्र.क्र.१४/नोंदणी शाखा, 


V. प्रशासकीय कारणास्तव देयक अदा करण्यास विलंब झाल्यास, विलंब आकार किंवा व्याज देय राहणार 
नाही. 


२. उपरोक्त कराराच्या अनुषंगाने मे. देविश एण्टरप्रायजेस, फोर्ट, मुंबई या संस्थेकडून करारनामा Yoo 
रुपयांच्या मुद्रांक कागदावर (Stamp paper) सेवासंविदा करार साक्षांकित करुन घेण्यात आला आहे. 


३. सदर शासन आदेश, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग दोन, अनुक्रमांक 
१ नियम २ व ७ अन्वये मंजूरी देण्याचे अधिकारी प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
तसेच उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय दिनांक ३०.१०.२०१५ व दिनांक ७.०५.२०२१ मधील विहित 
अटीव शातींचे पालन करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२२१३०३५८४२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DUMBRE VAIBHAV RAGHUNATH 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
D ) U M B R E VAI B H AV EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=13330f32cf37c0570bf64b7 0cf9c3af9644d83a8d7d7f2ba9 


1bc9e152841ac98, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=26A7C43CB0C343C27CDBEABDOF4800271105D41F 
RAG H U N AT H E3FDB2396BB74CC3D312FF58, cn=DUMBRE VAIBHAV 
RAGHUNATH 
Date: 2023.11.22 13:07:33 +05'30' 
वैभव डुंबरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र , मुंबई- Yoo ०२० 
४. महालेखापाल-'१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , मुंबई- Yoo ०२० 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
लेखाशाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मे. efaar एण्टरप्रायजेस, फोर्ट, मुंबई 
निवडनस्ती/ नोंदणी शाखा 


ean ७ -€ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


